अल्प कालावधी निविदा सूचना प्रसिध्द 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्र.निविदा-२०२३/प्र.क्र.१३४/जल-४ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १६ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा : १) मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक, 
दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२३. 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०२२/ 
प्र.क्र. १०४/ इमा-२, दिनांक २८ जुन, २०२४. 


प्रस्तावना : सन २०२३-२४ मध्ये महानगरपालिका/नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत, 
जिल्हा परिषद व लोकसभा निवडणूका होणार असल्याने विकास कामांना वेळेअभावी अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी संदर्भीय क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये दि.३१/०३/२०२४ पर्यंत 
अल्प कालावधीची निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आगामी 
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मृद व जलसंधारणाची कामे वेळेत पूर्ण होऊन त्याव्दारे शहोतकऱ्यांना 
संरक्षित सिंचनाची सोय उपलब्ध होण्यासाठी आता संदर्भीय क्र. २ येथील शासन निर्णयाप्रमाणे 
प्रस्तुत विभागांतर्गत ई-निविदा प्रसिध्दीच्या कालावधीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब विचाराधीन 
होती. त्याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे:- 


निर्णय: मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत ० ते ६०० हेसिंक्ष असलेल्या प्रकल्पांच्या 
कामांबाबत सन २०२४-२५ मध्ये ई-निविदा प्रसिध्दीचा काळावधी खालीलप्रमाणे लागू 
करण्यात येत आहे:- 


कामाच्या निविदेची किंमत कालावधी 
रुपये १०.०० लक्ष ते १.५० कोटी ०८ दिवस 
रुपये १.५० कोटी ते २५.०० कोटी ०८ दिवस 
रुपये २५.०० कोटी पेक्षा जास्त १५ दिवस 
२. सदर नवीन बांधकाम/मत्ता निर्मितीची कामे निधीच्या मर्यादेतच हाती घेण्यात 


यावीत. त्याकरिता आवरऱयक तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता, निविदा कार्यवाही, कार्यारंभ 
आदेश इ. प्रक्रिया प्रचलित नियम तथा कार्यपध्दतीचे काटेकोर अनुपालन करुन त्वरेने पूर्ण 
करण्यात याव्या. 


2 सदर अल्प कालावधी निविदा सूचना प्रसिध्द करण्याची सवलत मृद व 
जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांसाठी लागू करण्यात येत 
असून दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२४ अखेरपर्यंत अनुज्ञेय राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः निविदा-२०२३/प्र.क्र.१३४/जल-४ 


४. प्रस्तुत आदेश, डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात आले असून सदर आदेश 
महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आहेत. त्यांचा संकेताक २०२४०८१६१७०६४२२४२६ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MRIDULA SANJEEV DESHPANDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND 
M R | D ) U L A 5 A N J E EV WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b989f1 1a955bd12836202040b21122502b1ac600cf24865 


b3b7d7169e14596c4, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DESHPANDE 100 यात 
(मृ. सं. देशपांडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 


) 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य/प्रधान सचिव, 

) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
) सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


ल 


4 

मा.मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव महाराष्ट्र शासन 

प्रधान सचिव/सचिव महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन,मुंबई 

प्रधान सचिव/सचिव महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

SQA Ae व जलसंधारण विभाग,महाराष्ट्र राज्य, छ.संभाजीनगर 

१०) अप्पर आयुकत तथा मुख्य अभियंता, लघुसिंचन (जलसंधारण) (सवी. 

११) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, (सवी. 

१२) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, (सवी. 

१३)महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई,नागपूर. 

१४) सर्व विभागीय आयुक्त महाराष्ट्र राज्य 
) 
) 
) 


£33) 


S 


aon 


१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी. 
१६) मृद व जलसंधारण विभाग (जल-११) मंत्रालय, मुंबई. 
१७) निवड नस्ती / जल-४. 


१. मा. विरोधीपक्ष नेता (विधान परिषद) विधानमंडळ, मुंबई यांचे कार्यालय. 
२. मा. विरोधीपक्ष नेता (विधान सभा) विधानमंडळ, मुंबई यांचे कार्यालय. 
३. स्थानिक लोकप्रतिनिधी (मार्फ़त संबधित ल.सिं.(जस उपविभागिय अभियंता). 
४. मा.मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव 

५. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहायक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


